


This PDF you are browsing now is a digitized copy of rare books and manuscripts from the Jnanayogi Dr. Shrikant Jichkar Knowledge Resource 
Center Library located in Kavikulaguru Kalidas Sanskrit University Ramtek, Maharashtra. 


KKSU University (I997- Present) in Ramtek, Maharashtra is an institution dedicated to the advanced learning of Sanskrit. 
The University Collection is offered freely to the Community of Scholars with the intent to promote Sanskrit Learning. 


Website 
https://kksu.co.in/ 


Digitization was executed by NMM 


https://www.namami.gov.in/ 


Sincerely, 


Prof. Shrinivasa Varkhedi 
Hon'ble Vice-Chancellor 


Dr. Deepak Kapade 
Librarian 


Digital Uploaded by eGangotri Digital Preservation Trust, New Delhi 
https://egangotri.wordpress.com/ 


CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


= कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय, रामटेक 
* हस्तलिखित संग्रह 

दाखल क्र. _४४\ 2_।5 † विषय AMan! 

| Ker cat) ar] Ce Å aot 


लेखक / लिपीकार 
पृछ IS 





CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








~ CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


( 3 
है | 
। 


॥ इसरा नाही ॥१०॥ बाहेर प्रकाश पदार्थांचा ॥ अंतरी प्रकाश अंतरात्म्याचा॥ ऐसा प्रकाश 
td ॥ महाश्रेष्ठ ॥ ११॥ अंतरी जें जे कळत जातें त्यास प्रकाश ऐसें म्हणिजेते॥| : | 
सारखे वाटते ॥ परी ते नव्हे ॥ १२॥ उजेडास म्हणावें पदार्थ-प्रकाशं॥तरी | 
काश ॥ दाही मध्यें कोण विशेष ॥ मनास आणावे ॥१३॥ 
आहे परिच्छिन्न आत्म प्रकाशे समाधान ॥ बहुतांचे होतें । 
आत्म-प्रकाश मनास मासे॥ आत्म्याचा अंश मन असे॥ म्ह 
॥ तेर्थे दिसत नाहीं ज्योती ॥ परंतु तयास जगज्योती 
TERTU तेणें दिसती पदार्थ-प्रकाश ॥ नेत्री भरूनि आत्म्यां 





FE ETM T 
SS es = —— 





W L जगज्योती प्रकाश केसे पहावया येती ॥ या कारणें आत्मस्थिती ॥ थोर आहे Need 
| ज्ञानाचे होतें विज्ञान ॥ आत्मज्योति विझे जाण॥ å आत्मज्योतीविण निर्वाण ॥ सकळांस हो- 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


( | | 2 
iE |. 
I | आणि द्वार कोंडून घेतलें ॥ मगबाहेर प्रकाश HAT ॥२७॥ तेथें जरी HIS पुरुषा॥तरी प्रका 
|शिजातो दाही दिशा॥ द्वार आत्म्याच्या ्रकाशा॥ लागत नाही ॥२८॥ तो प्रकाश आणि अं- 
| TERI दोंहींस एके ठायी बिढौर॥ असलें जरी निरंतर॥ तरी गडंद न नासे॥ २९ ॥ बाह्य 
(काश अंधःकार नाशी ॥ अंतरप्रकाश अज्ञान नाशी ॥ विवेके पाहतां दोहींसीं॥ महदंतर ॥ 
| || ३०॥ दीपप्रकाश वायूर्न जातो ॥ आत्मप्रकाश वायूने तगतो ॥ दोघां मधील विचार तो ॥ 
| विवेके ओळखावा ॥ N आत्म्याचा प्रकाशमास॥ त्याचा तत्वां सारिखा होतो नाश॥ म्हणून 
।॥सकळां मर्ध्ये विशेष ॥ पूर्ण ब्रह्म ॥ ३२ ॥ इतिश्रीदासबोधे युराशेष्यसंवादे एकविंशतिदशके 
प्रकाशनाम प्रथमसमासः॥ १॥  ॥ ॥ ॥ श्रीरामसमर्थ ॥ पांचाचे पंचवीस अंश ॥ 
करून परस्परानु प्रवेश ॥ देहपुरामध्ये पुरुष॥ साक्षित्वे वतंतो॥ १॥ जाणते तत्व ते मन ॥ चप- 
ee ddd (fs | od ee ee 





छ तत्व तो पवन॥ एवं मन आणि पवन देहा चाळविती ॥ २॥ मनाच्या वेगास नाही जोडा॥ 
पवनाचा वेग त्याहुन थोडा ॥ दोन्ही मिळून देहा.जडा ॥ चाळविती ॥ ३॥ मन पवन दोन्हीं 
नसतां ॥ देहास केंची सजीवता ॥ मन पवन वेगळें होतां ॥ देहपडे अचेतन ॥४॥ ऐसे है प्रतीत 
प्रमाण॥ कदापि नव्हे अप्रमाण ॥ अंतःकरणवृत्ती पंचप्राण ॥ देहा चाळविती ॥ ५ ॥ एकावे 
गळी न होती॥ एकरूप होऊन असती ॥ अनुभवे हे प्रतीति॥ रोकडी ध्यावी ॥ ६ ॥ मन पवन 


तत्वीं ee घातलं ॥ ee हळूतत्वी जडतत्व उचालिलें॥ पक्षीकुळ उडून ASU अंतरिक्षी ॥९॥ 
|| | शीतळासीं ऊष्ण मिळविले त्याचे भूमंडळ केळे ॥ नाना बीजी करून ARGU नाना जिन्नस 
॥॥॥१०॥ जळ अत्यंत पातळ॥ बीजाकारें झाळें सरळ ॥ नाना रूप रंग विशाळ ॥ नाना 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


ठाहानाळते ॥ तेणें शरीर जड होतें + ।बृद्धपणीं कळो येतें॥ हळू हळू ॥ ७॥ तेसेंच निमोण सकळ 
कांहीं॥ जीणे होतां सत्वाचे नाहीं ॥ विरून जातें ठायींचे ठायीं॥ काळपरवे ॥ <॥ जड 











मर्ध्यकेसा राहिला भूगोळ ॥ आधार रचना हे के 


धांवा SERVE वया तनावा॥ ऐसिया विचार मोती ॥ केसा निवहिळा तनावा ॥ ऐसिया विचारा गोवा ॥ केसा निवडिला ॥ १९॥ 
१ सिद्धांत | | 

















॥ ।अशंका घेतली॥ भूमीअंतारिक्ष केसी राहिडी॥ कशाचे आधारें तगली ॥ वसुंधरा van 
| सामथ्यं बळे केसे केलें ॥ टॅकण कशाचें लाविलें ॥ त्याचें प्रयुत्तर ऐकिले ॥ पाहिजे FE ॥२१॥ | 
वायूनें मेघ — ॥ अंतराळीं ढग थाटिले ॥ रिते म्हणों तरीं मरीमरंठे ॥ उदक उदकें ॥| 
॥ २२॥ अंतारिक्षी nes जळ।॥।येर्णेचि न्यायें भूमंडळ ॥ येणें दृष्टांत तुटळें मूळ nen) 
| ॥ २३॥ मनुष्याचीं सामर्थ्य चारूती॥ अंतरिक्ष चांदवे थारती ॥ जगदीशाच्या सामर्थ्ये ज- 
॥| |गती॥ केसे न थारे॥ २४ ॥ सामथ्योवरी गोष्टी आठी ॥ येणे आशंका फिटली ॥ कांजे क-| 
ल्पिल्या सारखी चालली ॥ सृष्टी रचना ॥ २५ ॥ पूर्वी होते ऋषीश्वर॥ मने सृष्टी मनें संहार ॥| 





CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








oe झाला थोर॥ अवतार महिमा अपार॥ कोणजाणें ॥ २९॥ गोबधेन उचलिला ॥ 
स्वयें बहुरूपीझाला ॥ देत्य सृष्टी घेऊन पळाला ॥ अंतरिक्षी ॥ ३०॥ दर्भाग्रीं set सृष्टी ॥ सूर्य 
स्थानीं तपे काठी॥ ऐशा क्रषीश्वरांच्या गोष्टी ॥ उदंड असती॥ ३१॥ समुद्राचे आचमन केळें ॥ 








कवणाचे मनीं॥ ३६ N ऐसे सामथ्योचें करणें॥ हें ज्याचें तोचि जाणें ॥ त्याचा पार पावणे॥ 
[हिच SAT ॥ ३७। | इति श्रीदासबोधे युरुशिष्य संवादे एकविंशति द° सामर्थ्ये विद्या निरूपण 
| Tam A | 


| नाम द्वितीय समासः॥ २॥ ॥ ॥  ॥ श्रीराम समर्थ ॥ विशेष स्मरणे dan 

| विशेष विस्मरणे दानव ॥ स्मरण विस्मरणं मानव ॥ वतंती जनीं ॥१॥ स्मरणाचा बंद Fen 
तो प्राणा मनुष्यां पासून उठला ॥ कोणी एक बदं ढळला ॥ म्हणिजे खोटें ॥२॥ बंद राखेना 
नृपती ॥ तेणें देशाची होय फजीती ॥ उदंड छोक केसे जीती ॥ कोण्या प्रकारे ॥ ३॥ बंद 
आहे तों घर॥ बंद गेलिया जजेर ॥ तेथें प्राणी लहान थोर ॥ केसे सुख पावती ॥ ४॥ मुंजी 
बंधन नाहीं केळं ॥ तरी ते ब्राह्मण भ्रष्टले ॥ कोणें जातींत मिळाळे ॥ सांगानाकां ॥ ५ ॥ 
शरीराचा बंद ढळला ॥ तेणें प्राणी कष्टी झाळा ॥ चहूंकडे अरिष्ट तयाळा॥ Talwar कैंची ॥ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


aoe 


घरीचें घेतां पाणी॥ प्रशस्त न वाटे॥ ९॥ पवित्र पणाचा कंटाळा॥ ह्मणे मी असेन मोकळा ॥ ao २१ 
मग त्या अपवित्राच्या ओंगळा ॥ कोण एसे ॥ १० ॥ मोकळेपणे मुक्ती होती ॥ sta) | 
मोकळेचि असती ॥ ते घरोघरीं फिरती ॥ त्यांस मुक्तीकेंची ॥ ११॥ शाख्राधार अवघा सांडि-| | ९ $ 
छा ॥ म्हाणिजे प्राणी पाखांडी झाळा ॥ मग कोण गती तयाळा॥ कळतची आहे॥ १२॥ झणि | 
3 =x ना शरीर ॥ मन ATS अनावर ॥ तया मूखो सारासार ॥ विचार कैंचां॥ १३॥ याका-| | 
JR जे कोणी AS ॥ ते निरूपण पंथे चालिले ॥ साधन करीतची गेले ॥ भक्ति मार्गे een 





हैं किती म्हणून सांगावं ॥ त्यासी रुचे तेचि बरवें ॥ परि केल्या कर्माचें फळ मोगावें ॥ छांगेल| | 
पुढे ॥ १५ ॥ ऐसें जाणून विवेकी ॥ क्रिया करावी नेटकी ॥ नेमक मनुष्यास बहुचकीं॥ कामा | 
नये ॥१६॥ केसी आळी पाप कळी ॥ पतिव्रते सहसें मोकळी ॥ भल्या लोकांची टवाळी ॥ न | 
ट छोक करिती॥ १७॥ जो कर्मापासून चबला। तोचि हंसे सुशीळाला ॥ कित्येक लोकं ar) 
Po e | : | care 






| छा॥ अधमो कडे ॥१८॥ मस्यानीं ऐसे न करावें ॥ समजून सन्मागी भरावें॥ सारासार विचारे 
| तरावें ॥ समाधाने ॥१९॥ इति श्रीदासबोधे यरु शिष्यसंवादे बंदनिरूपणं नाम तृतिय समासः ३ 
` ॥ श्रीरामसमर्थ ॥ नाना पदार्थ नाना काया॥ ते हे जगदीश्वराची माया ॥ मूळ मायेपासु- 











| CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















| अनादी TA Ul नाशवेतपणे अनादी म्रम॥ अवघें अनादी TH ॥ कळळें पाहिजे॥ < ॥ पूणो-| || द ०२१ 
पूणे व्यापक संधी॥ तेसेच नाना जिन्नस अनादी॥ निश्चळ करूनियां बुद्धी ॥ शोधून पहावें॥०॥ | ५, 
स्मार्त भागवत दोन्हीं भेद ॥ यासां ह्मणिजे अनादी सिद्ध॥ नाना अनादी विशद ॥ करून घ्यावे | | ` 
॥ oll स्मार्त झणिजे शिवभक्त भागवत झणिजे विष्णूमक्तीयांही मध्ये युक्तायुक्त॥ विचारणा 
आहे॥११॥ महादेवाचे केसें STU आणि विष्णूचे केसं स्वरूप॥ रूप विवरावयाचा साक्षेप ॥ 
आधीं करावा॥ १२ मूळी संकल्प उठिला ॥हरि संकल्प ANTS तयाला ॥ तोचि हरिसमजळा 
पाहिजे मुळीं ॥१३॥ परमार्थासीं पाहिजे सत्वगुण ॥ तेथें कामानये तमोगुण ॥ आदीपश्चाद्वि 
वरण॥ BS पाहिजे ॥ १४ ॥ हरी षड्युणेश्वर॥ याचा बरा पहावा विचार ॥ सूक्ष्म दृष्टीनें अंतर 
| कांहींच नाहीं ॥ १५ ॥ सष्टी मध्यें उदंड भेद ॥ त्या भेदासीं हणूनये भेद ॥ याकारणे सुळींचा 
संवाद ॥ केला पाहिजे ॥ १६ ॥ कर्ममागे आणि उपासना ॥ वेष्णवां मध्यें विशेष जाणा ॥ तार 





विचार अंतःकरणा बरा आणावा ॥१७ भेदास झणतां अभेद ॥ तेणें उदंड TIS खेद ॥ 
भेदा भेद हा विशद ॥ मूळीं होतो॥ १८ ॥ सूक्ष्म सांडून गळबला केछा॥ व्यर्थची खेद वाढविला 
साधक मनने शेंवटा गेला ॥ तोची धन्य ॥ १९ ॥ नियुंण ब्रह्म मुळीं तेथे ॥ उडून जाती नाना| 
मतें ॥ तत्व झाडा प्रत्ययातं ॥ आणून पहावा ॥ २०॥ ऐेकुनींच विश्वास धरणं ॥ हीं सूखेपणाचीं 
लक्षणे ॥ समजून प्रत्यया पाहणं ॥ हैँ उतमोत्तम ॥ २१॥ अबद्ध मेळवून AIS ॥ अक्षर लिहि 
| तां पुरें are ॥ अर्थातर पहातां गेळं ॥ सकळ कांहीं ॥ २२॥ आधीं ग्रंथची चुके नये ॥ मग 
॥॥वाचितां चुकू नये ॥ याउपरी चुकू नये ॥ अर्थांतर प्रत्ययाचे ॥२३॥ मुख्य प्रत्यय चुकून गेळा॥| | 
` | |ह्मणिजे निःशेष बुडाला ॥ साधक समाधान पावला ॥ कोण्या प्रकारें॥ २४॥ HÅ नाही TR] | 
प्रत्ययो ॥ तेथे केंचा असेल जयो ॥ व्यतिरेक आणि अन्वयो॥ शोधून पहावा ॥ २५॥ विवेक-| | 
प्रल्ये शोधून पाहिलं ॥ तो त्ते तत्व अवघे AS WaT उपरी Å नि्ुण 378 त्यासीं अनादी | 











CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








ET ॥ २६॥ अनादी झणिजे आदी नाहीं॥ परबझासीं सीमा नाहीं ॥ सीमा Nets] 


विना कांहीं ॥अनादी ह्मणावें ॥ २७॥ आत्मा झणिजे तत्वांत आळा॥ पंचीकरण प्रमेयीं बो- आ 


स? ५ 





fest ॥ निभ्रांती विचारं राहिजे ॥कोणी एके ॥३॥ धरितां मनुष्याचा संग ॥ अखंड राखीत 
असतां रंग॥ अवचितां होये मनोमंग ॥ एकाएकीं ॥ ४ ॥ बरें सांगतां वाइट लागे ॥ उगाच 
विकल्प अंगीं जागे॥ अवधा रंगाचे विरंगें ॥ ख्ेह वादाचा us ॥ R केलें तितुकें AS ॥ विक- 
॥ ल्य अंतर नाशिलें ॥ विकाराने ऐसे केळे ॥ प्राणियासीं ॥ ६ ॥ ह्मणून विकार कामानये॥| | 
| निर्विकारी बहुतांसीं उपाय॥ निदिध्यासे धरावी सोय ॥ निर्विकाराची ॥ ७॥ विकार आणि | | 
निर्विकार ॥ कोण असार कोण सार॥ सार समजून निधोर ॥ तेथेंचि धरावा ॥ ८ ॥ जयास | 
एकांताची आवडी ॥ एकांतास विघडी घडी ॥ एकांतीं परमार्थ ऊंघडी ॥ विवेकाचा ॥ ९ ul 
| | || |उपाधी करितां योग ॥ घडत नाहीं यथा सांग ॥ म्हणूनिथां करिती amt उपाधीचा ॥१०॥ 
॥सकळांचा करावा न्यास ॥ म्हणून बोलिला संन्यास ॥ संन्यास करणं ब्राक्मणांस॥ उचित आहे॥| | 
|| ॥॥११॥ उपाधीस कंटाळती ॥राजे राज्य सोडून जाती ॥ मग ते सावकाश भोगिती ॥ एकांत सु- 


4 
[299 
i | 
i >. 4 
t 
Saal 
| | 
fs 
i 
Å 
ate: i “| 
AR 
Å | -= SER 
GEN 
i SEN 
; Dall 
i w 
र A 
i NG 
å : 
i 
ay å Å 
EE ` A Ss 


Å 
Pi, ERE 
| os t 
| / ME 
| 
| 
» 
| ‘ 
) | 
i 
l 









ER “5 E 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





it 





ख ॥१२॥ ऐसा एकांताचा महिमा॥ एकांतें सुखासी नाहीं सीमा॥ संग त्यागासीं उपमा॥ 
||| शाय धावी ॥१३॥ संगाकरितां काम उठतो॥ कामाकरिता क्रोध येतो ॥ क्रोधाकरितां झळंब- 
| तो। । संमोह पुढ ॥१४॥ मोहाकारेतां विस्मरण॥ विस्मरणें बुद्धी क्षीण ॥ बुद्धी नासतां पतन ॥ 
पावती प्राणी ॥ १५ ॥ याकारणे संगखोटा ॥ संगें उदंड खटपटा ॥ तेणें करितां विवेक वाटा ॥ 
रोधूंन जाती ॥ १६ ॥ जे परबरम्हीं पडंकले ॥ ते उपाधी पासून फडकले ॥ एरते अवघे अडक 
े॥ उपाधी मध्ये ॥ १७॥ उपाधी मध्येंचि असावें ॥ परी विवेकें निघून जावे ॥ मनापासून 
नसावें ॥ उपाधी मध्ये ॥ १८ ॥ मनोगत अववें पखम्हीं ॥ शरीर वते मायात्रमीं ॥ तयार्स- 
साराची उर्मी ॥ बांधू न शकती ॥ १९॥ ठेवणें अवे वेंचिलें ॥ वस्तीचे वरदळ BS ॥ तरी 
लारी TG ॥ — नाहीं॥ २० ॥ तेसी वरदळ उपाधी ॥ परमाथोची हृद्बुद्धी ॥ त्या- 
इन. २ पडले, aa 





= cll a | 


ची झाली कार्य सिद्धी ॥ सकळ कांहीं ॥ २१ ॥ गो श्रंगावरी मोहरी ॥ मन निश्चल होये 
तोवरी ॥ दोन्हीं कांस उद्धरी ॥ तो योगेश्वर ॥ २२॥ उद्धा याचें मूळ ज्ञान ॥ ज्ञानं पावि 
|| | समाधान ॥ गत्यर्य वीण जो अनुमान ॥ तोचि खोटा ॥२३ ॥ तमे तंमाचा होयनाश॥ तरी 
| कासया पाहिजे प्रकाश U अज्ञाने गती प्राणियास ॥ तरी ज्ञानाचें कोण काज॥२४॥ साबूण 
| पाइन छाविली मसी ॥ तेणे शुद्धता केची वस्रासीं ॥ कोणी एके अज्ञानासी ॥ eats नये 
॥ १९५ ॥ जर्ज कळून UREN तितुके बाधक ar ॥ या कारणें बिवरिें ॥ पाहिजे 


|| ¬ श त आत्मा ॥३५॥ आत्मा अंतराल्यास म्हणती ॥ आणि नियुणासही कल्पिति॥ 





CC-0. Im Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





= | = 





| 

| 

i 
fjar 


परी तें नियुण आदी अंती॥ नामातीत ॥२९॥ निर्भुणीं नामरूप नघडे। ।|समजायाला देणेंपडे॥| 





ere ॥ fear निराकार संचळें ॥ कदापी नाहीं विकारळें ॥ तरी हैं एवढें उ-| | 
| ATS ॥ कासयाचें ॥ १॥ ऐका याचें प्रत्युत्तर ॥ पाहिला पाहिजे विचार ॥ निराकारीं| 
| चराचर ॥ कासयाचें ॥ २ ॥ मूळ संकल्पीं अवधे आळे ॥ त्या अवध्यांचें अवघे झालें ॥ अष्टधा 










el TER Co PÅ å 
acme 
भै "४४४४४00000 - = -n  +% a mins 
| d र 
न ‘ 
J 
| “ 
f 


प्रकृतीचे बळावले ॥ चराचर ॥ ३ ॥ जाणिवेचे मूळ संकल्प ॥ जाणिवेचे चेतत्य रूप ॥ मूळ | 
मायेचे स्वरूप ॥ तंही जाणिवेचें॥ ४ ॥ जाणिवेची पुरुष प्रकृती ॥ जाणिवेची शिवशक्ती ॥| 
E ऐसे झणती ॥ तेही जाणिवेची॥ ५ ॥ अर्धनारी नटेश्वर ॥ जाणिवेचा षड्गुणेशवर॥ |. 
दृष्टा साक्षी सर्वेश्वर ॥ तोही जाणिवेचा ॥६॥ अधे मात्रा गुण क्षोमणी ॥ जाणीव काळविली| | 
Aai ॥ पांचव्या तत्वाची करणी ॥ जाणीव रूप॥ ७ ॥ त्रिगु्णी शरीरे धरिळीं ॥ भूर्व |. 

जडत्व पावळीं ॥ स्वभावें बह्मयानें केली ॥ सृष्टी रचना॥ < ॥ बह्ांडीचें महाकारण ॥ ते 
मूळ प्रकृतीच जाण॥ अव्याकृतीचं लक्षण ॥ Å महच्छून्य॥ ९॥ ब्रह्मांडी सूक्ष्म रक्षण ॥ हिर- | 
Å प्यगभे देवतामय जाण ॥ तेचि विशद करूँ निरूपण ॥ सावध ऐका ॥१०॥ ब्रह्ा विष्णु आणि| 
se ॥ तेहतीस कोटि सुरवर ॥ अठ्यायशीं सहस्र ऋषीश्वर ॥ सामथ्येरूपी ॥११॥ देह धराया। 
| | ` ` ५ नलगती बहु सायास ॥ वायुरूपं सावकाश ॥ विचरती सदां ॥ १२॥ हिरण्य गर्मी | 







CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 














परी å FN त्या तत्वाचे सूळ ब्रह्मांड याचा पहावा निवाड ॥ सूक्ष्म दृष्टी ॥ १३॥ मार्गे 
| [चंवें भूत TSS ॥ जाणीव रूपं निरूपिल॥ पुढे वायु ॥ मध्ये मिसळले ॥ जाणतें तत्व ॥१४॥ 

देव देवता देवतें भूतें ॥ वायुचक्री असंख्यातें ॥ देव देव्हारा कळतें ॥ पुसून पहातां ॥ १५॥ 
॥वेजामधील भेद ॥ तेथेही जाणीव प्रसिद्ध आप तरीं स्वतः सिद्ध ॥ जीवन जीवांचे ॥ १६॥ 
नाना बीजांची प्रथ्वी ॥ ते बीजरूप जाणावी ॥ विवेके मनास आणावी ॥ सष्टी रचना॥१७॥ 
पुढं चार खाणी चार वाणी॥ चवन्यायशीं लक्ष जीव योनी॥ळहान थोर तितुके प्राणी॥ जाणीव 
EG ॥ १८॥ मूळींची जाणीव चाळली ॥ ब्रह्मांडाची पिंडास आळी ॥ नानाकाया वतली ॥ 
जाणीव रूपं ॥ १९॥ नाना जीवांच्या वासना ॥ पहातां उदंड अनुमानेना ॥ आपल्या FHT- 
नुसार नाना ॥ भूत सृष्टी ॥ २० ॥ बाहेर स्थूळ अंतरीं जाणिव ॥ रोकडा पहावा अभिप्राव ॥ 
नाना वासनेचा डाव ॥ वायु मध्यें ॥ २१॥ जे जे प्राणी मरून जाती ॥ वायु मध्ये वासना 


[Tata ॥ गती आणि अवगती ॥ कमोनुसार ॥ २२ ॥ उन्मेष उछेख हेत ॥ अंतःकरण मन 
बुद्धी चित्त ॥ अहंकारादी समस्त ॥ जाणती at ॥ २३ ॥ परा पश्यंती मध्ममा वैखरी ॥ 
॥जाणती तत्वें वाचा चारी ॥ सूक्ष्म दृष्टीनं विवरी ॥ धन्य तो साधु ॥ २४॥ आशा ममता 
तृष्णा कल्पना ॥ वासना इंषणा भावना ॥ कामना युक्ती बुद्धी मती नाना ॥ जाणती Fn 
॥॥॥ २५॥ काम क्रोध मद मत्सर ॥ दंभ प्रमादादी विकार ल षडरिपूंचा विचार ॥ जाणती तत्वे 

॥॥ २६॥ संकल्प विकल्ष निरंतर ॥ प्राणिमात्राचे अंतर ॥ शोधून पहावें जगदंतर ॥ जाणतां 
तत्वे ॥ २७॥ विसाचे दशकीं निरूपण ass आत्मयाचें लक्षण ॥ तेचि जाणावी बोळ- 
> || [खण ॥ जाणत्या तत्वाची ॥ २८॥ कल्पनेच्या अनंत वृत्ती ॥ तितुकीं जाणावीं तत्वे असती ॥ 
_ आतां सांगाबं å किती ॥ काय ह्मणूनी ॥ २९ ॥ तथापी कांही एक लक्षण ॥ अल्प केळं 
= | | १ जोपासनेनें, व्यवस्थित रीतीनें 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


यण ae eer eR, 


अँ व = 


i 
RTE RR ० ST ७० A — | al 


sss | n aaae 
| 
® 





di £ 
“ 4 | 


g) 


wes = ॥ सही वाढवावयाचा युण॥ जाण तें तत्व ॥ ३० ॥ इतिश्रीदाप्बोधे शुरू | | 
संवादे एकर्विशति दशके विद्यमान तत्व निरूपणं नाम vs at VEN UMN 
|॥ श्रीरामसमर्थ ॥ सकळ जीवांचे जीवन ॥ सकळिकांचें समाधान ॥ व्येळोक्य चाळे महि-| 
मान॥ उदका पाशी ॥ १॥ नदीचें उदक वहातचि गेलें तें निस्थेकाचे झाले ॥ तं जरी 
बांधून काढिछें ॥ नाना तळीं कालवे ॥ २॥ उदक fvt AG ॥ नाना जन्नस पीक 
वाढलें ॥ पुटे उदकेचि झालें ॥ पिके सुवर्ण ॥३॥ Få हें आपुळें वय॥ विवेके. वीण व्यथेचि 
जाय॥ विवेकी ते यथान्वय ॥ स्वहित साधती ॥ ४ ॥नाना उंच आम्रफळें॥ अंजीर ऊंस द्राक्षे 
केळे ॥ नाना पिके येणें जळें ॥ निर्माण झालीं ॥ ५॥ तेसेंचि आयुष्य आएुळें ॥ विवेके 
सार्थैकचि केळे ॥ कांजें शोधून TSS ॥ सारासार ॥ ६ ॥ गयाळ पणे मूखेपर्णे ॥ संसारांत ||| 
` | |दिसे उणं ॥ विवेकी जनें या कारणें ॥ आपुलें स्वहीत करावे ॥ ७ ॥ इहलोक आणि पर | 





|किंणजे संसार करावा॥ नाना यत्नें आटोपावा ॥ लोकां मध्यें मिरवावा ॥ पुरुषार्थ आपुळा॥ 
|| ९ ॥ कन्या पुत्र योग ATS ॥ समथ सोयरे पाहिले ॥ ब्राह्मण विधियुक्त चाळे ॥ स्वाहास्व- 
AN १० ॥ छोक झणती AST AST ॥ इतुकेनें साधिछा॥ आतां परलोक तोही आणिला) 





| | 


o 










SS AE E Dr END ME TADS ACMI ~ a Ma a SNE nie 


Sle ll उभय लोकीं सार्थक ॥ शुद्ध ज्ञान शुद्ध विवेक ॥ यासां हणावे ॥ ८ ॥ इहलोक 


पाहिजे मना॥ ११ ॥ जेणें सकळ निर्माण केलें ॥ त्यास पाहिजे ओळखिळें ॥ मुख्य देवासी 

JIES ॥ त्यांस परळोक कैंचा ॥ १९॥ मागील जन्म आठवेना ॥ पुढील कायते कळेना ॥ 
उगाच प्राणी अनुमाना ॥ मर्ये पडला N १३॥ तो अनुमान कामानये ॥ अनुमाने केंचा हो- 
इक जय॥ पिंड ब्रह्मांड यथान्वये॥ विवेकें साधावा ॥१४ ॥ वेद शास्री पंचीकरण ॥ तेथें घाळावे 
अंतःकरण॥ बरं करावें विवरण प्रत्ययाचें ॥ १५॥ विधीने सकळ निर्मिळें॥ विधीस कोणे निमो-| | 
[TABU विष्णूने सकळां पाळिळें ॥ विष्णूस पाळिता कवण ॥ १६ Ve सकळांचा संहार ॥ 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 

















॥ | करी ॥ त्या रुद्रास कोण मारी ॥ ऐसा विचार अंतरी बरा शोधावा ॥ १७ ॥ कित्येक देव बहूत 
| हणती ॥ त्याची केसी स्वरूप स्थिति ॥ सणुण निर्गुण आदी अंतीं ॥ केसा ह्मणावा ॥ १८ 
,॥निसुणीं नाहीं कतेत्व हेत ॥ ससुण तरी नाशवंत ॥ याकारणें सिद्धांत ॥ समजून पहावा ॥१९ ॥ 
| पुनरागमन नाहीं चुकले ॥ तरी जन्मास येऊन काय केलं ॥ पुढें fens वाढविळं॥ जन्म 
‘TAU २०॥ अवचट ARE जोडला॥ याचा विचार पाहिजे केला ॥ विचारें प्राणि annen 

(उत्तम गती ॥ २१॥ मागें केलें Å वयर्थ NSU पुढें नाहीं अनुमानलें॥ येणें करितां मूळ झाळें ॥ | 
जन्म मृत्यूचें॥ २२ ॥ ऐसे झाळं न पाहिजे ॥ कोणीं पके स्वहित कीजे॥ मुख्य परमेश्वरास पा-| 
| | विजे॥ झणिजे बरें ॥२३॥ देवाचे सृष्टींत रहावें ॥ देवें निर्मिलें तें पहावें॥ नाना वेभव भोगावे ॥ 
देवा कारितां॥ २४॥ त्या देवासी चुकावें॥ झणिजे सवेस्वासी सुकावें ॥ ऐसें न करावें तु- 
कावे॥ कतृत्व AGS ॥ २५ ॥ GRÅ उदक चालवणें ॥ एथ्वी अंतरिक्षीं धरणं ॥ हें मनुष्याचे 


| ०बो० 
? ॥१२॥ 





करणं ॥ सवेथा नव्हे ॥ २६ ॥ सामर्थ्यं कळूं येतें मना ॥ देव पहातां दिसेना ॥ परंतु याची 
विवंचना ॥ पाहिली पाहिजे ॥ २७ ॥ इतीश्रीदासबोधे युरुशिष्यसंवादे एक विशति दशके 
सार निरूपणं नाम सप्तम समासः ॥ ७॥ ॥ Ul ॥ || 
श्रीराम समर्थ ॥ निगुंण are निश्चळ ॥ अवकाश रुपें केवळ ॥ पूर्ण व्यापक आधींच 
सकळ॥ व्यापून आहे ॥१॥ सूळ माया जाणिवेची ॥ निर्माण सूळसंकल्पाची॥ नाना सूक्ष्मबी 
|जांची॥ कल्पनारूप ॥ २॥ निश्चळीं चंचळ वर्तढें॥ त्यास चेतन्य ऐसे NSS ॥ तें विकारां-|| 
| |तचि मिळाळें॥ निर्विकार नव्हे ॥ ३ ॥ सूक्ष्म समान सुदुर्गम ॥ तेथें संकेत गुण साम्य ॥ गूहत्व | 
| फकिल्पुना घुम घुम॥ घुमू छागे ॥ ४ ॥ पिंडी वाम सव्य प्रकार ॥ बम्हांडीं अथेनारी नटेश्वर ॥| | 
|| et कल्पनेचा विचार॥उमय भागीं चालिळा॥५॥प्रकृती आणि पुरूष॥विशेष आणि अविशेष॥ 
` | किल्पना बीज बहुवास ॥ बहु जिन्नसांचें ॥ ६ ॥ शिव शक्ति आदि शक्ति॥ गूढ.कल्पनेची व्य- 





| CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


F बो क्ति ॥ सूक्ष्मरूप शुणा परती ॥ संकेत मात्र ॥ ७ ॥ तसाच षड्गुणेश्वर ॥ मूळ : a} 

Å annat तुझं हा निधोर॥ तेथें नाहीं ॥ < ॥ aaa मतित्व ॥ तेथें गुप्त राजस तत्व ॥ 
||ह कल्पनेचे महत्व बीज विस्ताराचे ॥ ९॥ अधे मात्रा युण क्षोमणी ॥त्रियुण निर्माण जेथु-| | 
| नी ॥ त्रिणुणाचीं रूपें समछनी ॥ मनीं धरावी ॥ १० ॥ त्रियुणा gè A agga ॥ आकाश| | 
| |अंतरात्मा नेमस्त ॥ या अंतरात्म्या पासून समस्त ॥ विस्तार झाला ॥११॥ इती श्रीदासबोधे | | 
आत्म निरूपणं नामःआष्टमः समासः ॥ < ॥ ॥ श्रीरामसमर्थं ॥ देहजड आत्मा|| ¦ 
चंचळ ॥ देहकुश्चळ आत्मा निर्मळ ॥ देह स्थूळ आत्मा केवळ ॥ सूक्ष्म रूपी ॥ १॥ आत्म Rall | 
|| |तीचा जाणता ॥ तोचि भोगून अभोक्ता ॥ आत्म्या करितां देह तत्वतां॥ कळलें पाहिजे ॥ || 
॥ २ ॥ देह पडतां आत्मा विझला ॥ जाणत्याचा विचार झाला ॥ नेणता उपजतचि मेळा | | | 
| वासना लोभ ॥ ३॥ वासना लोभे नेणतां अमें ॥ उपजतो मरतो संग्रमे ॥ ज्ञानी आत्माचि y 































p N 
। | | 
© निम्रमें ॥ कळेना लोकां ॥ ४॥ चळचळ चळचळ चळचळ I चळबळ चळबळ चळबद र E 
4 [वळवळ वळवळ वळवळ ॥ देहात्मयोगें ॥५॥ कळकळ कळकळ कळकळ] इळबळ ह. | ) 
.  ||||ळबळ॥ हळहळ हळहळ हळहळ ॥ देहात्मयोगे URN तळतळ तळतळ तळतळ ॥ तळ 6 F- ॥ 
| ळमळ तळमळ॥ मळमळ मळमळ मळमळ॥ देहात्मयोगें ॥ ७ गळबळ गळंबळ गंळबळ॥ खळ| | | 
| खळ खळखळ THIS खळबळ खळबळ खळबळ ॥ देहात्मयोंगें ॥ <॥ चटपट चटपट चंटपट | | 
od | खटपट खटपट खटपट ॥ झटपट झटपट झटपट ॥ देहात्मयोगें ॥ ९ ॥ तडपड तडपड तडपड ॥|॥ | 
|| |चरफड चरफड चरफड ॥ फडफड फडफड फडफड ॥ देहात्मयोगें ॥१०॥ चरमर चरमर चरमरी। |. 
____ | भरभर भरमर भरभर॥ मरमर मरमर मरमर॥ देहात्मयोंगें ॥ ११॥ रसरस रंसरस रसंरस॥ वस-||| | 
ही ||स वसवस वसवस ॥ फसफस फसफस फसफस ॥ देहात्मयोगे ॥१२॥ रूचरूच लचल्चल्च- || 
| ॥ रच ॥ मचमच मचमच मचमच ॥ वचवच वचवच वचवच ॥ देहात्मयोगें ॥ १३॥ झकझक|॥ o 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


क 


| झकझक झकझक ॥ लखलख VASE लखलख ll तखतख तखतख तखतख ॥ देहात्मयोगें ॥ 
चमचम चमचम चमचम ॥ झमझम झमझम झमझम ॥ घमघम घमघम TAIA ॥ देहात्मयोगें॥ 
॥ १५॥ मदमद मदमद मदमद॥ खदखद खदखद खदखंद॥ फदफद फदफद फदफद ॥ देहा 
त्मयोगे॥१६॥ कडकड कडकड कडकड ll HENE भडभड भडभड॥ खडखड खडखड खडख- 
ड ॥ देहात्मयोगें ॥ १७॥ गटगट गटगट गटगट ॥ घटघट YEYE घटघट॥ मटमट मटमट मटम 
ट ॥ देहात्मयोगें ॥ १४ ॥ चणचण चणचण चणचण ॥ झणझणं झणझण झणझण ॥ खणखण 
खणखण खणखण ॥ देहात्मयोगं॥१९॥दणदण दणदण दणदण ॥ मणमण भणभण मणभण ॥ 
| रणरण रणरण रणरण॥ देहात्मयोगें ॥२०॥ gaga सुखदुःख सुखदुःख ॥हषशोक Å ५ हः 
|षिशोक॥ नाना धमक आणिकडक ॥ देहात्मयोगें ॥ २१ ॥ वंद्यनिद्य सकळकाहीं ॥ 

| |योर्गे विना नाहीं ॥ शुभाशुभ सकळ कांहीं ॥ देहात्मयोग॥ २२॥ देह आत्मा 7 


våg - = | 





\ 







परब्रह्म तें निश्चळ॥ सारासार विचार केवळ॥ विवेकी जाणती ॥ २३॥ HEN द ह 
योग ॥ नाहीं तरी वियोग। म्हणून केला पाहिजे त्याग नाशवंताचा ॥२४॥इति\ - 
[वोधे गरु शिष्य संवादे एकविंशति दशके देहत्याग निरूपणं नाम नवमः समासः WAU 
| på श्रीरामसमथे ॥ करितां पंचीकरण विवरण) तनुचतुष्ट्य निरशन ॥ घडे आत्म निवेदन॥ 
होतां तत्वझाडा ॥ १॥ सांडून प्रपंचाची शुद्धि ॥ निर्विकल्पी दृढ बुद्रि॥ होचि निर्विकल्प समा || 
घी ॥ श्रोतीं ओळखावी ॥२॥ स्वम जागती मिथ्या झाळें ॥ मग जरी तें आठवले ॥ विवेके कि | 
यमाण भासले ॥ तयाच परी ॥३॥ भास असतां मिथ्या जाण। तेंचि संकल्प समाधीचे लक्षण॥ | | 
| Re सुखे जाणे खूण ॥ महावाक्य शोधितां ॥ ४ ॥ विचारे साधक झाला साध्य॥ अनुभव प्रती | 
|| वि सद्य ॥ साचार बोलणें गद्य पद्य Te नये ॥ ५॥ सकळ कांहीं जाणावें ॥ तयासीं gå] | 
| महंत म्हणाबें ॥ अधे मध जाणावें ॥ तयानांव अधे महंत ॥ ६॥ उणें उणे निपटचि उणें॥हीं | | ` 





F 
| 
| 


sm — 





CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 








॥ कळूं लागे तत्वतां ॥ ns 
|| (Prat आळस नकरावा॥ यथायोग्य EI 





| CC-0. In Public Domain. Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 





i tg BR | 


[OrderDescription] 
,CREATED=]].09.]9 4:]5 
,TRANSFERRED=20]9/09/]] at ॥4:]9:24 
,PAGES=I7 

,TYPE=STD 

२. ॥॥॥7--9()()()] 762 

„Book Name=M-2]89-DASBODH 
ORDER TEXT= 
,,PAGELIST] 
FILEI=0000000I.TIF 
FILE2=00000002.TIF 
FILE3=00000003.TIF 
FILE4=00000004.TIF 
FILE5=00000005.TIF 
FILE6=00000006. TIF 
FILE 7=00000007.TIF 
FILE8=00000008.TIF 
FILE9=00000009.TIF 
FILEIO=000000I0.TIF 
FILEII=000000II.TIF 
FILEI2=000000I2.TIF 
FILEI3=000000I3.TIF 
FILEI4=000000]4.TIF 
FILEIS=000000]5.TIF 
FILEI6=000000]6.TIF 
FILEI7=000000I7.TIF 


9 


CC-0. In Public Domain.Kavikulguru Kalidas Sanskrit University Ramtek Collection 


